प्रति, 
विभागीय आयुक्‍त, 
कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 


क्रमांक : बीजीटी-१००३/३००१/२००३-२००४/ंबीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
_ दिनांक: ४. एप्रिल, २००३ 


मुख्यलेखांशीर्ष.:* ३००१ - भारतीय रेल्वे धोरण 
निश्‍चिती, संचालवं, संशोधन व संकीर्ण संघटना. * 


सन  २००३-२००४ च्या अर्थसंकल्पास विधीमॅंडळाची पूर्णतः मान्यता 

मिळेपर्यंतचा खर्च भागदिण्यांसाठी विधानमंडळाने "महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुवान) 
विधेयक, २००३ मंजूर केले आहे. सदर विधेयकाचे अधिनियमात रुपांतर झाले अशून ते 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, 
दि.२९ मार्च २००३" मध्ये प्रसिध्व करण्यात आले आहे. | 

.._. मुख्यलेखाशीर्ष ' ३००१ - भारतीय रेल्वे धोरण निश्‍चिती, संचालन, संशोधन 
व संकीर्ण संघटना." या खालील नवीन बाबी दगळून आपल्या संबंधित एकूण तरतूदीच्या 
१/६ अनुदान म्हणजेच रु.९४,०००/- (दत्तमत) एवढी रक्कम खर्च करण्यासाठी 
विधीमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. आपल्या माहितीकरिता वरील लेखाशीर्षाखालील सन 
२००३-२००४ साठी एकूण अर्थसंकल्पिय तरतूद सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना 
क्रमांक-३ मध्ये दर्शविली आहे. एकूण तरतूवीच्या १/६ पेक्षा जास्त खर्च होणार नाही 
याची कृपया नोंद घ्यावी तसेच यातून फक्त स्थायी खर्च भागविण्यात यावा 


>) र rf} - ans | 
(fa et. 4 ee 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


प्रत रवाना, | 
महालेखापाल -9 ( लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्लेयता ), महाराष्ट्र, मुंबई, 

_ महालेखापाल -२ ( लेखा परीक्षा / लेखा arpa ), महाराष्ट्र, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१०), मंत्रालय, मुंबई, 

__ उप सचिव, गृह विभाग (परिवहन-५). 

, कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, (बीयुडी-२), 


विवरणपत्र 


शासन पत्र, = विभाग, क्रमांक:बीजीटी १००३/३००१/२००३-२००४/बीयुडी-१, 
दिनांक : ४ एप्रिल, २००३ या सोबतचे विवरणपत्र, 


"३००१ - भारतीय रेल्वे धोरण निश्‍चिती, संचालन, संशोधन व संकीर्ण संघटना." 
मागणी क्रमांक: बी-७ 


(रुपये हजारा? 


अर्थसंकल्पीय तरतूद 
WT २००३-२००४ 
वाशी आयुक्‍त, तल : 
विभाग, कोकण भवन, नवी | (००) 
मुंबई 
५११ 
30 
20 
uta 


